. पोलीस दल आधुनिकीकरणाच्या सन २००५-०६ च्या 
योजनेतील अखर्चीत राहिलेला रु.३२.३० कोटी रकमेचा 
कार्यक्रम चालू सन २००६-०७ मध्ये राबविण्याकरिता 


पुनर्जिवित करून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.पीएलएफ १००५/प्रक्र.७५/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक : ४ ऑक्टोबर, २००६. 


बाचा; गृह विभाग,शासन निर्णय क्र. पीएलएफ १००५/प्र.क्र.७५/पोल-४,दिनांक ९ ऑगस्ट, २००६. 


शासन निर्णय: गृह विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक ९ ऑगस्ट, २००६ अन्वये पोलीस 
दल आधुनिकीकरणाचा सन २००५-०६ मधील अखर्चित राहिलेला रु.३२.३० कोटी रकमेचा कार्यक्रम 
सन २००६-०७ मध्ये राबविण्याकरीता पुनर्जिवीत करुन दिलेला आहे. तथापि, प्रस्तुत शासन 
निर्णयाच्या परिच्छेद ४ मध्ये पुढील शासन आंदेश होईपर्यंत प्रत्यक्ष खर्च करु नये असे fide 
घालण्यात आले होते. आता सदरचा रु.३२.३० कोटी रकमेचा आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रम 
राबविण्याकरीता विहीत पध्दतीने प्रत्यक्ष खर्च करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. हे शासन आदेश वित्त विभागाचे परीपत्रक क्रमांक खर्चनि १०.०६/प्र.क्र.१/अर्थोपाय, दिनांक 
२० एप्रिल, २००६ नुसार आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.४०९/०६/व्यय-७, दिनांक 
११.८.२००६ अन्वये त्या विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


See 
( र. ग. पांचाळ ) 
कायसिन अधिकारी महाराष्ट्र शासन गुह विमाय. 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मर्यादीत 
वरळी,मुंबई. 

महासमादेशक होमगार्डस महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

संचालक,न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नि व स.),महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय,कुलाबा,मुंबई. 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुझेयता) महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 


D:\DEEPA\POL-4ILETTER\GRIPLF-1005-CR-75-1 2006/10/04 17:07:34 Pagel of 2. 


महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

अधिदान. व लेंखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्ष अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्येय-७/व्यय-८/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय /(कोषा-प्र-५/विनियम ), मंत्रालय 


, मुंबई. 
गृह विभाग (बीयुडी-१/पोल-७/पोलं-३/पोल-५अ/विशा-८), मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती/पोल- a 


